नागरी संरक्षण दलाचा आपत्ती व्यवस्थापनामधील 
सहभागाच्या अनुषंगाने समिती स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१८/प्र.क्र.७२/विज्ा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ११ मार्च, २०२० 


संदर्भ:- नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. नासंस/ 
कार्या-२(३)/प्र.क्र. ६ (खंड)/२०१८/३८२, दिनांक १२.०३.२०१८ 


प्रस्तावना : 


नागरी संरक्षण दळाची स्थापना १९६८ मध्ये करण्यात आळी आहे. सदर कायदयाप्रमाणे नागरी 


संरक्षण दलाची स्थापना मुख्यत्त्वे देशावर बाहय आक्रमण झाल्यास त्यावेळी स्वत:चे संरक्षण करण्यासाठी 


योग्य प्रशिक्षण देऊन अशी परिस्थिती योग्य रितीने हाताळण्याकरीता नागरीकांना सक्षम करण्याच्या 


उद्देशाने करण्यात आली आहे. काही काळानंतर बाहय आक्रमणे/ हल्ले यांची saga कमी झाल्याने 


नागरी संरक्षण कायदा १९६८ Helles कलम २ (डी) मध्ये सुधारणा करुन नैसर्गिक व मानव निर्मित 


आणिबाणी प्रसंगी व्यवस्थापनाचे काम सुपूर्द करण्यात आले. नैसर्गिक व मानवनिर्मित परिस्थिती तसेच 


आपत्ती व्यस्थापनात नागरी संरक्षण दलात उपलब्ध असलेल्या साधन सामग्रीचा योग्य वापर करणे आणि 


उपलब्ध यंत्रणा अधिक बळकट व सक्षम करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे या करिता महासमादेशक, 


होमगार्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


नैसर्गिक व मानवनिर्मित परिस्थिती तसेच आपत्ती व्यस्थापनात नागरी संरक्षण दलात उपलब्ध 


असलेल्या साधन सामग्रीचा योग्य वापर होण्यासाठी तसेच उपलब्ध यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी 


योग्य मार्गदर्शनासाठी महासमादेशक, होमगार्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात येत 


आहे. सदर समितीमध्ये खालील नमूद केलेले अधिकारी यांचा समावेश असेल:- 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१८/प्र.क्र.७२/विशा-८ 


क्र नाव पद 

ee संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई अध्यक्ष 

२ | संचालक (आ.व्य.प्र)राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, महसुल व वन विभाग, सदस्य 
मंत्रालय 

३ | सह सचिव/ उप सचिव, (विजा-८)गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन) मुंबई महानगरपालिका सदस्य 


२. सदर समितीने नागरी संरक्षण दलाच्या कामकाजाचा वेळोवेळी बैठका घेऊन आढावा घ्यावा. 


त्याचप्रमाणे सदर दलास येणाऱ्या अडचणी व त्यावर करावयाच्या उपाय योजनांसाठी शासनास शिफारस 


करावी. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००३१११२२३३५७१२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Deepak Vasant Sawant 
k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 

e e (2 a Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=43cdfecb6fd26ff7b1b970520962ebf72d86546b9215 
1214820b2bb31f3ccac8, 
serialNumber=66ea8e25496abe1 27ddbfd3157e10ae5a1fb12 

a S a Nn a W a al e738b63f8a5b2cb92885fd1f05, cn=Deepak Vasant Sawant 
Date: 2020.03.11 12:27:06 +05'30' 

(दि. व. सावंत) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) अपर मुख्य सचिव (गृह)/प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) अपर मुख्य सचिव, (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग 
) आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका, मुंबई 
) महासमादेशक होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
६) संचालक, नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
) 
) 
) 


संचालक (आ.व्य.प्र) राज्य आपत्ती व्यवस्थापन, महसुल व वन विभाग,मंत्रालय. 

सह सचिव/ उप सचिव, (विशा-८)गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

संचालक (आपत्ती व्यवस्थापन) बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय, मुंबई Yoo ००१. 
qo) Fras नस्ती, विशा-८ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


